ग्रंथपाल संवर्गातील शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 
कालबद्ध पदोन्नती योजनेअंतर्गत देय वरिष्ठ 
वेतनश्रेणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२८२१/प्र.क्र.६३/टिएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८/०४/२०२२. 


वाचा :-१) महाराष्ट्र खाजगी झाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती, नियमावली १९८१ 

Qaeda शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र: एसएसएन-२६९५/५५०/माशि-२, दि. ३०/०४/१९९८ 

३) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र: एसएसएन-२६९८/(१५७/माशि-२, दि. २३/७/१९९८ 

४) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र:ःएसएसएन-२६९८/२२३७१/(१८७/९८)/माशि-२, 
दि.१२/१/२००० 

५) शाळेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र: पावेआ १०९९/(४८/९९)/माशि-२, दि. १३/०५/१९९९ 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र: वेतन-२०००/प्र.क्र.१०/सेवा-३, दि. 3३/०८/२००१ 

७वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र. AFT १२०९/प्र.क्र.२७/सेवा ९, दि. २२/०४/२००९ 

८) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र:ःसवेआ/१००८/(५२१/०८)/माशि-२, 
दि.१२/६/२००९ 

९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र: न्यायप्र-२८१५/प्र.क्र.३५९/१५/टिएनटी- 
३, दि.१४/६/२०१६ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील खाजगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने 
किंवा उपलब्ध असल्यास पदोन्नती मिळण्यास प्रदीर्घ कालावधी लागत असल्याने संदर्भाधीन क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदर शिक्षकेतर कर्मचारी यांना १२ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती 
साखळीतील वरच्या पदाची वेतनश्रेणी व ज्या कर्मचा-यांना पदोन्नती साखळीतील पदावर पदोन्नतीसाठी 
पद अस्तित्वात नाही त्यांना सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद वरिष्ठ वेतनश्रेणी 
दि. १/०४/१९९८ पासून लागू करण्यात आली. त्यानंतर संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये खाजगी 
शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सदर योजना दि. १/१०/१९९४ पासून लागू करण्यात आली. तसेच 
संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये योजनेमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करण्यात आल्या. 


तथापि, पदोन्नतीचे पद उपलब्ध नसलेल्या किंवा एकाकी पद असलेल्या अशा शिक्षकेतर कर्मचा-यांना 
देय आश्वासित प्रगती योजनेच्या वरिष्ठ श्रेणीबाबत तसेच सदर वरिष्ठ श्रेणीस देय सुधारित वेतनश्रेणीबाबत 
आदेश नसल्याने, शिक्षकेतर कर्मचा-यांपैकी ग्रंथपाल या एकाकी पद असलेल्या संवर्गास त्यांना देय नसलेल्या 
वेतनश्रेणी लागू करण्यात आल्याचे शासनाच्या निर्दडानास आले आहे. यास्तव ग्रंथपाल या शिक्षेकतर एकाकी 
पदास कालबद्ध पदोन्नती लाभाच्या अनुषंगाने ५ व्या/६व्या आयोगामध्ये देय वरिष्ठ वेतनश्रेणी तसेच सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२८२१/प्र.क्र.६३/टिएनटी-३ 


वरिष्ठ वेतनश्रेणीस लागू समकक्ष सुधारित वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने आदेञा निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


त्यानूसार शासन आता याबाबत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:- 


(१) राज्यातील खाजगी शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांपैकी ग्रंथपाल या एकाकी पद असलेल्या 
संवर्गास कालबद्ध पदोन्नती लाभांतर्गत ५ व्या व GA वेतन आयोगामध्ये त्यांच्या अर्हतेनूसार लागू 
मूळ वेतनश्रेणीस खाळील तक्त्यामध्ये नमूद मूळ वेतनश्रेणी खाळील कालबद्ध पदोन्नतीची वरिष्ठ 


वेतनश्रेणी लागू राहील. 
वेतनश्रेणी ।४था आयोग | ५ वा आयोग | ६ वा आयोग 

अ) ग्रंथपाल 
(ग्रंथालय संचालनालयाकडून दिले जाणारे | (१)मूळ १२००-२०४० | ४०००-१०० | ५२००-२०२००-- 
ग्रंथालय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारण करणारा -६००० ग्रेड वेतन २४०० 
मॅट्रिक किंवा माध्यमिक शालांत परिक्षा | (२)कालबद्ध | १४००-२३०० | ४५००-१२५ | ५२००-२०२००-- 
(एस.एस.सी) प्रमाणपत्र धारक) वरिष्ठ -(9००० ग्रेड वेतन २७०० 
ब) ग्रंथपाल 
(ज्यांची दि. २७/१२/१९७९ पुर्वी नेमणूक | (१)मूळ १४००-२३०० | ४५००-१२५ | ५२००-२०२००-- 
झालेली असेल असे ग्रंथपालन शास्त्रातील -७००० ग्रेड वेतन २८०० 
पदविका अगर पदवी धारण करणारे 
पदवीधर (ज्यांची नेमणूक दि. २१/८/१९७८ 
रोजी किंवा त्यापुर्वी झाळेळी आहे असे | (२कालबद्ध | १६४०-२९०० | ५५००-१७५ | ५२००-२०२००-- 
ग्रंथपालन प्रशिक्षणातील प्रमाणपत्र धारक | वरिष्ठ -2000 ग्रेड वेतन ३१०० 
पदवीधर धरुन)) तसेच (शासन परिपत्रक 
दि. १४/०६/२०१६ अन्वये दि. २७/१२/१९७९ 
नंतर नियुक्‍त ग्रंथशास्त्रातील पदवी धारण 
करणारे पदवीधर) 


(२) कालबद्ध पदोन्नतीअंतर्गत वरिष्ठ श्रेणीचा लाभ एकदा देय असल्यामुळे असा लाभ देय झाल्यानंतर 
पुढील वेतन आयोगामध्ये सदर वरिष्ठश्रेणीस त्याच रांगेतीळ समकक्ष वेतनश्रेणी देय राहील. 

(३) कालबद्ध पदोन्नती योजनेबाबतच्या शासन निर्णय दि. ३०/०४/१९९८ व झासन निर्णय 
दि. १२/०१/२००० सुधारित झालेल्या वेतनश्रेणी वगळता उर्वरीत अटी/अंमलबजावणीची 
कार्यपद्धती इ. जशाच्या तशा लागू राहतील. 

(४) ग्रंथपाल संवर्गास सातव्या वेतन आयोगामध्ये देय वेतनस्तराबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने 
स्वतंत्र आदेडा निर्गमित करण्यात येतील. 


२. wea शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५०/२१/सेवा-३, 
दिनांक ११/११/२०२१ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२८२१/प्र.क्र.६३/टिएनटी-३ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१८१२०८०७०७२१ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.04.18 12:09:59 +05'30' 
(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 


Ee) 
4 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

आयुक्‍त ( शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (स्वी 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/मुंबई उपनगर 

१३) अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (सर्व) 

१४) सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
) 
) 
) 
) 


2S S&S. SS eS SS 


““2 


१५) शिक्षण निरीक्षक दक्षिण/उत्तर/पश्चिम विभाग, मुंबई 

१६) वित्त विभाग (सेवा-३), मंत्रालय, मुंबई 

१७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती/टिएनटी-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


